नंदूरबार येथे नवीन जिल्हा 
कारागृह बांधणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :बीएलडी २००५/प्र.क्र.१०२/पीआरएस-२ र 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : 23 ऑगस्ट, २००५. ' 


वाचा:-कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.बीएलडी/ 
नंदूंरबार नवनिर्मित कारागृह/३८/५१८७/कक्ष-३, दि.१७.५.२००५. 


शासन निर्णय :-:नंदूरबार येथे जिल्हा कारागृह बांधण्याचा, प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
असून सदर काम केंद्र पुरस्कृत कारागृह सुधारणा योजनेमधून करुन घेण्याचे प्रस्तावित 
होते. त्या अनुषंगाने कारागृह, महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तुत बांधकामाचे 
रु.१७,२२,३३,५५३/- इतक्या किंमंतींचे अंदाजपत्रक व आराखडे सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून तयार करुन प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केले आहेत. 


२. WR अंवाज़पन्नकाच्या एकूण किंमत रुपये १७,२२,३३,५५३/- मधील आकस्मिक 
खर्चासाठी असलेली ५ cab तरतुद ऐवजी ४ टक्के करुन तसेच कार्यव्ययी आस्थापना, 
टर्नओव्हर Erte व सेंटेज चार्जेस या तरतूदी वगळून येणारी किंमत रु.१५,८३,०४,०००/- 
इतक्या खर्चास त्याचप्रमाणे प्रकल्पातील, सर्व. इमारतीचे आखणी व नकाशे वास्तुशास्त्रज्ञ 
यांचेकडून काम सुरु करण्यापूर्वी प्रमाणित. करून घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून 
प्रस्तावास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहमती दर्शविली आहे. सदर काम नवीन असन 
त्याचा समावेश केंद्र पुरस्कृत कारागृह सुधारणा योजनेच्या सन २००५-०६ व सन 
२००६-०७ च्या. :आराखडंयात. केला असून.. त्यास राज्यं स्तरीय उच्चाधिकार समितीने 
मान्यता दिली आहे व विभागाचे. मागणी क्र.बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग, १०१ 
तुरुंग, केंद्र पुरस्कृत योजना. (००) (०९) -कारांगूह सुंधारणा योजना (२०५६ ०१८९) 
योजनेत्तर/दत्तमत या लेखाशिर्षाखाली यासाठीच्या खर्चाकरीता तरतूद केली आहे. 


३. नवनिर्मित नंदूरबार या जिल्हयात. नवीन कारागृहे बांधण्याची आवश्यकता विचारात 
घेता तसेच कैद्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस .होत असलेल्या वाढीमुळे इतर कारागृहातील 
गर्दी कमी होण्याच्या दृष्टीने व कारागृहांची सुरक्षितता व बंद्याच्या सोयी सुविधेत होणारी 
वाढ इत्यादी बाबींचा विचार करता नंदूरबार येथे नवीन जिल्हा कारागृह बांधण्यासाठी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उक्त परिच्छेद दोन मध्ये दिलेल्या मंजूरीनुसार येणारा खर्च 
रु.१५,८३,०४,०००/- (रुपये पंधरा कोटी saris लाख चार हजार फक्त) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास आणि नकाशास शासन या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


D:\premilelpre 21200Steager‘iletier-11 


मान्यता देत आहे. पंरतु सदर प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व इमारतीचे आखणी व 
नकाशे वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत. 


४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग, १०१ तुरुंग, 
केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (०९) कारागृह सुधारणा योजना (२०५६ ०१८९) योजनेत्तर/ 
दत्तमत या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
२१३/इमारती-२, दि.२०.६.२००५ अन्वये दिलेल्या सहंमतीनुसॉर व वित्त विभागाचे शासन 
निर्णय विअप्र १०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दि.११ जुलै, २००१ अन्वये क्त्तीय अधिकार 
Pret पुस्तीका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पांचच्या परिशिष्ठातील अनु.क्र.१ अनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


"महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने; 
( आ. ग. प्रदेशी ) 
कार्यासन अधिकांरी,महोराष्ट्र शासंन,गृहं विभाग. 


कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद. , 

अधिक्षक, धुळे जिल्हा कारागृह, धुळे. न 
महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंदूरबार/धुळे ; 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदूरबार. 

उप विभागीय अभियंता, वर्ग-१, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, नंदूरबार. 

उप सचिव; सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२),मंत्रालय,मुंबइ-३२ 

अवर सचिव,बीयुडी-१,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबइ-३२ . 

श्री.बी.आर.कांबळे,.उप अभियंता कारागृह महानिरीक्षणालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
निवड नस्ती,पीआरएस्‌-२,गृह विभाग,मंत्रोलय,मुंबई-३२ | 


satel 


